सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३७ ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


ते 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २२६७ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२२ ९ ० 


औ . भाग १-३७ 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

१ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
क ( २ ) व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 

वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अ आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / शिवशंभो मसहसं / २४५ / २०२१ दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा 
अंतरीम अवसायन आदेश . 


३. या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . सनिप / अंतरिम आदेशा बाबत / १७२ / 
२०२२ , दिनांक १७/०२/२०२२ . 


प्रस्तावना 

क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अ आदेश / कलम १०२ ( १ ) / शिवशंभो 
मसहसं / ७७५ / २०२२ . ज्या अर्थी शिवशंभो मजूर सहकारी संस्था म . 
चिंचपूर ( बु ) , ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६१ अन्वये नोंदणी झालेली सहकारी संस्था असून 
तीचा नोंदणी क्र . व नोंदणी दिनांक OSM / PRA / PRD / L / १३४३ / २००१ 
दिनांक १७/१०/२००१ असा आहे . सदर संस्था वैद्यानिकदृष्ट्या या 
कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 


शके १ ९ ४४ 


२२६७ 


[ पृष्ठे - २४ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


- 


आणि , 

ज्या अर्थी , या कार्यालयाने वाचले क्र .३ अन्वये अंतिम अवसायानाचे 
आदेश पारीत करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणने सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . मात्र सदर 
आदेशाचे टपाल मालक घेण्यास नकार सबब चौकशी अंती परत असा 
टपाल खात्याचा शेरा नमूद करुन सदर टपाल या कार्यालयास प्राप्त झाले 
आहे . आणि , 


ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र .३ रोजीच्या पत्रान्वये संस्थेस 
वाचले क्र . ०१ चा आदेश कोव्हिड -१ ९ च्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या 
लॉकडाऊनमुळे सदरचे आदेश संस्थेस प्राप्त झाले नसल्याचे समजून 
संस्थेस सदर अंतिम आदेशाची प्रत पुन्हा देवून दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजी 
किंवा त्यापूर्वी आपले म्हणने सादर करणे बाबत अंतिम संधी देण्यात 
आलेली होती . मात्र सदरचे टपाल सदर व्यक्ती परगावी आहे म्हणून परत 
असा टपाल खात्याचा शेरा नमूद करुन या कार्यालयास परत प्राप्त झाले 
आहे . तसेच या कार्यालयाने वारंवार याबाबत दुरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा 
प्रयत्न केला असता याबाबत संस्थेच्या पदाधिकारी यांनी कोणताही प्रतिसाद 
दिला नाही . 


२२६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , 


आणि , 

ज्याअर्थी , संस्थेस नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार उपस्थित राहून तिचे 
लेखी खुलासा / म्हणने सादर करणेबाबत पुरेशी संधी देवूनही संस्थेने याबाबत 
कोणताही प्रतिसाद दिला नाही . 


त्याअर्थी संस्था सुरु करणेबाबत सभासदांना आस्था राहिलेली 
नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे अंतरीम आदेश कायम 
करणेबाबत आदेश देत आहे . 


अंतिम अवसायन आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , जि . उस्मानाबाद असा आदेश 
देतो की , शिवशंभो मजूर सहकारी संस्था म . चिंचपूर ( बु ) , ता . परंडा , 
जि . उस्मानाबाद नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / १३४३ / २००१ दिनांक 
१७/१०/२००१ अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये समापन करण्यासाठी वाचले क्र . 
१ अन्वयेचा दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा दिलेला आदेश कायम करीत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) 
अन्वये अवसायक श्री . कुलकर्णी हनुमंत शंकरराव , प्रमाणित लेखापरीक्षक 
( अवसायन पॅनल अं.क्र . २१ ) यांच्या ऐवजी श्रीमती एम . बी . मोरे , मुख्य 
लिपीक , संलग्न सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांची नेमणूक 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 

स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


संजय पो . जाधव , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


२ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

क ( २ ) व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 


वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अ आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / जिजामाता मसहसं / २४७ / २०२१ दि . २३/०३/२०२१ रोजीचा 
अंतरीम अवसायन आदेश . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 


३. या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . सनिप / अंतरिम आदेशा बाबत / १७४ / 
२०२२ , दिनांक १७/०२/२०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ - पुरवणी 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व १ ९ ६१ त्या खालील नियम अन्वये नोंदणी 
झालेली सहकारी संस्था असून तीचा नोंदणी क्र . व नोंदणी दिनांक OSM / 
PRA / PRD / L / १३२७ / २००१ दिनांक ०२/०५/२००१ असा आहे . सदर संस्था 
वैद्यानिकदृष्ट्या या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 

आणि , 

ज्या अर्थी , या कार्यालयाने वाचले क्र .१ अन्वये अंतिम अवसायानाचे 
आदेश पारीत करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणने सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . आणि , 


प्रस्तावना 

क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अव आदेश / कलम १०२ ( १ ) / जिजामाता 
मजूर / ७७३ / २०२२.- ज्या अर्थी जिजामाता मजूर सहकारी संस्था म . 
जामगाव , ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 


ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र .३ रोजीच्या पत्रान्वये संस्थेस 
वाचले क्र . ०१ चा आदेश कोव्हिड -१ ९ च्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या 
लॉकडाऊनमुळे सदरचे आदेश संस्थेस प्राप्त झाले नसल्याचे समजून 
संस्थेस सदर अंतिम आदेशाची प्रत पुन्हा देवून दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजी 
किंवा त्यापुर्वी आपले म्हणने सादर करणे बाबत अंतिम संधी देण्यात 
आलेली होती . आणि , 


ज्याअर्थी , संस्थेने संदर्भ क्र .३ च्या पत्राच्या अनुषंगाने नैसर्गिक न्याय 
तत्वानुसार पुनःश्च उपस्थित राहून लेखी खुलासा / म्हणने सादर करणेबाबत 
संधी देवूनही संस्थेने खुलासा सादर केलेला नाही . 


त्याअर्थी संस्था सुरु करणेबाबत सभासदांना आस्था राहिलेली 
नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे अंतरीम आदेश कायम 
करणेबाबत आदेश देत आहे . 


अंतिम अवसायन आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , जि . उस्मानाबाद असा आदेश 
देतो की , जिजामाता मजूर सहकारी संस्था म . जामगाव , ता . परंडा , जि . 
उस्मानाबाद नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / १३२७ / २००१ दिनांक 
०२/०५/२००१ अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये समापन करण्यासाठी वाचले क्र . 
१ अन्वयेचा दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा दिलेला आदेश कायम करीत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) 
अन्वये अवसायक श्री . कुलकर्णी हनुमंत शंकरराव , प्रमाणित लेखापरीक्षक 
( अवसायन पॅनल अं.क्र . २१ ) यांच्या ऐवजी श्रीमती एम . बी . मोरे , मुख्य 
लिपीक , संलग्न सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांची नेमणूक 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 

स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


संजय पो . जाधव , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


3 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
क ( २ ) व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 


वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अ आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / गणेश मजूर / १००५ / २०२१ दि . १६/१२/२०२१ रोजीचा अंतरीम 
अवसायन आदेश . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 


- 


प्रस्तावना 


क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अव . आदेश / कलम १०२ ( १ ) / गणेश मजूर / 
७६ ९ / २०२२.- ज्या अर्थी गणेश मजूर सहकारी संस्था म . खासगाव , ता . 
परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्या खालील नियम १ ९ ६१ अन्वये नोंदणी झालेली सहकारी संस्था 
असून तीचा नोंदणी क्र . व नोंदणी दिनांक OSM / PRA / PRD / L / 
१३५३ / १ ९ ८२ दिनांक १७ / ०४ / १ ९ ८२ असा आहे . सदर संस्था वैद्यानिकदृष्ट्या 
या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 

आणि , 

ज्या अर्थी , या कार्यालयाने वाचले क्र .१ अन्वये अंतिम अवसायानाचे 
आदेश पारीत करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणने सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . आणि , 


ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र . १ चा अंतिम आदेश संस्थेचे 
चेअरमन हे मयत असल्याचा टपाल खात्याचा शेरा नमूद करुन सदर 
अंतिम आदेश या कार्यालयास परत आलेला आहे . आणि , 


ज्याअर्थी , सदर संस्थेचे चेअरमन हे मयत असल्याबरबाबत संस्थेचे 
इतर कोणत्यही पदाधिकारी अथवा सभासद यांनी या कार्यालयास अवगत 
केलेले नाही . 


त्याअर्थी संस्था सुरु करणेबाबत सभासदांना आस्था राहिलेली 
नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे अंतरीम आदेश कायम 
करणेबाबत आदेश देत आहे . 

अंतिम अवसायन आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , जि . उस्मानाबाद असा आदेश 


२२६ ९ 

देतो की , गणेश मजूर सहकारी संस्था म . खासगाव , ता . परंडा , जि . 
उस्मानाबाद नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / १३५३ / १ ९ ८२ दिनांक 
१७ / ०४ / १ ९ ८२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये समापन करण्यासाठी वाचले क्र . 
१ अन्वयेचा दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा दिलेला आदेश कायम करीत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) 
अन्वये अवसायक श्री . पी.ए. ठोंग , बँक इन्सपेक्टर यांच्या ऐवजी श्री एस . व्ही . 
वायकुळे , बॅ क इन्सेक्टर उस्मानाबाद मध्यवर्ती सहकारी बँक जि . उस्मानाबाद 
शाख आसू यांची नेमणूक करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 

स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


संजय पो . जाधव , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


४ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) क ( २ ) 
व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 


वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अ . आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / विठ्ठल मजूर / १००५ / २०२१ दि . १६/१२/२०२१ रोजीचा अंतरीम 
अवसायन आदेश . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 


प्रस्तावना 

क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अव . आदेश / कलम १०२ ( १ ) / विठ्ठल मजूर / 
७६७ / २०२२.- ज्या अर्थी विठ्ठल मजूर सहकारी संस्था म . उंडेगाव , ता . 
परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्या खालील नियम १ ९ ६१ अन्वये नोंदणी झालेली सहकारी संस्था 
असून तीचा नोंदणी क्र . व नोंदणी दिनांक OSM / PRA / PRD / L / ५८२ / 
१ ९ ७ ९ दिनांक ०६ / ०६ / १ ९ ७ ९ असा आहे . सदर संस्था वैद्यानिकदृष्ट्या या 
कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 


आणि , 

ज्या अर्थी , या कार्यालयाने वाचले क्र .१ अन्वये अंतिम अवसायानाचे 
आदेश पारीत करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणने सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . 

आणि , 


२२७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र . १ चा अंतिम आदेश संस्थेस 
दिनांक ०१/०४/२०२२ रोजी प्राप्त झाल्याची पोहोच या कार्यालयास प्राप्त 
झालेले आहे . तसेच या कार्यालयाने सदर संस्थेस वेळोवेळी भ्रमणध्वनीद्वारे 
संपर्क करुन याबाबत कळवूनही संस्थेने वेळोवेळी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क 
करुन याबाबत कळवूनही संस्थेने विहीत मुदतीत त्यांचे म्हणने सादर 
केलेले नाही . आणि , 


त्याअर्थी , संस्थेस त्यांची बाजू मांडण्यास नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार 
पुरेशी संधी देवूनही त्यांनी कोणतेही म्हणणे सादर न केल्याने संस्था सुरु 
करणेबाबत सभासदांना आस्था राहिलेली नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी 
खालीलप्रमाणे अंतरीम आदेश कायम करणेबाबत आदेश देत आहे . 


अंतिम अवसायन आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , जि . उस्मानाबाद असा आदेश 
देतो की , विठ्ठल मजूर सहकारी संस्था म . उंडेगाव , ता . परंडा , 
जि . उस्मानाबाद नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / ५८२ / १ ९ ७ ९ दिनांक 
०६ / ०६ / १ ९ ७ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये समापन करण्यासाठी अंतिम अवसायनात 
घेवून कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . बी . पी . जगताप , बँक 
इन्सपेक्टर , उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उस्मानाबाद 
शाखा शेळगाव यांची नेमणूक करणेबाबत वाचले क्र . १ अन्वयेचा दि . १६ / 
१२/२०२१ रोजीचा दिलेला आदेश कायम करित आहे . 


सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


, 


संजय पो . जाधव , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


५ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
क ( २ ) व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 


वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अ . आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / श्री हनुमान मजूर / १००७ / २०२१ दि . १६/१२/२०२१ रोजीचा 
अंतरीम अवसायन आदेश . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 


भाग १ - पुरवणी 

झालेली सहकारी संस्था असून तीचा नोंदणी क्र . व नोंदणी दिनांक OSM / 
PRA / PRD / L / ५८४ / १ ९ ७ ९ दिनांक ३० / ०६ / १ ९ ७ ९ असा आहे . सदर संस्था 
वैद्यानिकदृष्ट्या या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 

आणि , 

F 

ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र . १ अन्वये अंतिम अवसायानाचे 
आदेश पारीत करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणने सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . आणि , 


प्रस्तावना 

क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अव . आदेश / कलम १०२ ( १ ) / श्री हनुमान 
मजूर / ७६८ / २०२२.- ज्या अर्थी श्री हनुमान मजूर सहकारी संस्था म . 
कोकरवाडी , ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व त्या खालील नियम १ ९ ६१ अन्वये नोंदणी 


ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र .१ अंतिम आदेश संस्थेस 
दिनांक २४/०३/२०२२ रोजी प्राप्त झाल्याच्या पोस्ट ऑफीसच्या ऑनलाईन 
ट्रर्कींग रिपोर्टनुसार दिसून येते . तसेच या कार्यालयाने सदर संस्थेस 
वेळोवळी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करुन याबाबत कळवुनही संसथेने विहीत 
मुदतीत त्यांचे म्हणने सादर केलेले नाही . आणि , 


त्याअर्थी , त्यांची बाजू मांडण्यास पुरेशी संधी देवूनही त्यांनी कोणतेही 
म्हणणे सादर न केल्याने संस्था सुरु करणेबाबत सभासदांना आस्था 
राहिलेली नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश 
कायम करणेबाबत आदेश देत आहे . 

अंतिम अवसायन आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , जि . उस्मानाबाद असा आदेश 
देतो की , श्री हनुमान मजूर सहकारी संस्था म . कोकरवाडी , ता . परंडा , 
जि . उस्मानाबाद नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / ५८४ / १ ९ ७ ९ दिनांक 
३० / ०६ / १ ९ ७ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये समापन करण्यासाठी अंतिम अवसायनात 
घेवून कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . टी . एल . भांडवलकर , 
बँक इन्सपेक्टर , उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . उस्मानाबाद , 
शाखा तांदुळवाडी यांची नेमणूक करणेबाबत वाचले क्र .१ अन्वयेचा दि . 
१६/१२/२०२१ रोजीचा दिलेला आदेश कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


संजय पो . जाधव , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अंतिम अवसायन आदेश 

ता . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 
असा आदेश देतो की , शिवशंकर मजूर सहकारी संस्था म . नालगाव , 
परंडा , जि . उस्मानाबाद नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / ५७१ / १ ९ ७८ 
दिनांक ० ९ / ०६ / १ ९ ७८ अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये समापन करण्यासाठी वाचले 
क्र . १ अन्वयेचा दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा दिलेला आदेश कायम करीत 
आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) 
अन्वये अवसायक श्री . कुलकर्णी हनुमंत शंकरराव , प्रमाणित लेखापरीक्षक 
( अवसायन पॅनल अ.क्र . २१ ) यांच्या ऐवजी श्रीमती एम . बी . मोरे , मुख्य 
लिपीक , संलग्न सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा , यांची नेमणूक 
करीत आहे . 


६ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
क ( २ ) व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 


वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अ . आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / शिवशंकर मसहसं / २४६ / २०२१ दि . २३/०३/२०२१ रोजीचा 
अंतरीम अवसायन आदेश . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 


३. या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . सनिप / अंतरिम आदेशा बाबत / १७३ / 
२०२२ , दिनांक १७/०२/२०२२ . 


प्रस्तावना 

क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अव . आदेश / कलम १०२ ( १ ) / शिवशंकर 
मजूर / ७७० / २०२२.- ज्या अर्थी शिवशंकर मजूर सहकारी संस्था म . 
नालगाव , ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व त्या खालील नियम १ ९ ६१ अन्वये नोंदणी 
झालेली सहकारी संस्था असून तीचा नोंदणी क्र . व नोदंणी दिनांक OSM / 
PRA / PRD / L / ५७१ / १ ९ ७८ दिनांक ० ९ / ०६ / १ ९ ७८ असा आहे . सदर संस्था 
वैद्यानिकदृष्ट्या या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 

आणि , 


ज्या अर्थी , या कार्यालयाने वाचले क्र . १ अन्वये अंतिम अवसायनाचे 
आदेश पारित करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणणे सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . मात्र संस्थेने 
सदर बाबत विहीत मुदतीत कोणतेही म्हणणे सादर केलेले नाही . आणि , 


ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र .३ रोजीच्या पत्रान्वये संस्थेस 
वाचले क्र . ०१ चा आदेश कोव्हिड -१ ९ च्या प्रादर्भावामुळे झालेल्या 
लॉकडाऊनमुळे सदरचे आदेश संस्थेस प्राप्त झाले नसल्याचे समजून 
संस्थेस सदर अंतिम आदेशाची प्रत पुन्हा देवून दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजी 
किंवा त्यापुर्वी आपले म्हणने सादर करणे बाबत अंतिम संधी देण्यात 
आलेली होती . मात्र सदरचे पत्र संस्थेचे चेअरमन हे मयत असल्याचा 
टपाल खात्याचा शेरा नमूद करुन परत या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 
आणि , 


त्याअर्थी , सदर संस्थेचे चेअरमन हे मयत असल्याबाबत संस्थेचे 
इतर कोणत्याही पदाधिकारी अथवा सभासद यांनी या कार्यालयास अवगत 
केलेले नाही . 


त्याअर्थी , संस्था सुरु करणेबाबत सभासदांना आस्था राहिलेली 
नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश कायम 
करणेबाबत आदेश देत आहे . 


सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


२२७१ 


संजय पो . जाधव , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


७ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

क ( २ ) व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 


वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अ . आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / चाँदणी मसहसं / २५३ / २०२१ दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा 
अंतरीम अवसायन आदेश . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 


३. या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . सनिप / अंतिम आदेशा बाबत / १७८ / 
२०२२ , दिनांक १७/०२/२०२२ . 


प्रस्तावना 

I 

क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अव आदेश / कलम १०२ ( १ ) / चाँदणी 
/ 
मजूर / ७७१ / २०२२.- ज्या अर्थी चाँदणी मजूर सहकारी संस्था म . आसू , 
ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्या खालील नियम १ ९ ६१ अन्वये नोंदणी झालेली सहकारी संस्था 
असून तीचा नोंदणी क्र . व नोदंणी दिनांक OSM / PRA / PRD / L / ५५६ / 
१ ९ ७७ दिनांक १४ / ०४ / १ ९ ७७ असा आहे . सदर संस्था वैद्यानिकदृष्ट्या या 
कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 

आणि , 


२२७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


ज्या अर्थी , या कार्यालयाने वाचले क्र .१ अन्वये अंतिम अवसायानाचे 
आदेश पारीत करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणने सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . आणि , 


ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र .३ रोजीच्या पत्रान्वये संस्थेस 
वाचले क्र . ०१ चा आदेश कोव्हिड -१ ९ च्या प्रादर्भावामुळे झालेल्या 
लॉकडाऊनमुळे सदरचे आदेश संस्थेस प्राप्त झाले नसल्याचे समजून 
संस्थेस सदर अंतिम आदेशाची प्रत पुन्हा देवून दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजी 
किंवा त्यापुर्वी आपले म्हणने सादर करणे बाबत अंतिम संधी देण्यात 
आलेली होती . आणि , 


ज्याअर्थी , सदर संस्थेने संदर्भ क्र .३ च्या पत्राच्या अनुषंगाने पुनःश्च 
उपस्थित राहून लेखी खुलासा म्हणजे सादर करणे बाबत संधी देवूनही 
संस्थेने खुलासा सादर केलेला नाही . 

त्याअर्थी , संस्थेस त्यांची बाजू मांडण्यास नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार 
पुरेशी संधी देवूनही संस्था सुरु करणेबाबत सभासदांना आस्था राहिलेली 
नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे अंतरीम आदेश कायम 
करणेबाबत आदेश देत आहे . 

अंतिम अवसायन आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , जि . उस्मानाबाद असा आदेश 
देतो की , चाँदणी मजूर सहकारी संस्था म . आसू , ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद 
नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / ५५६ / १ ९ ७७ दिनांक १४ / ०४ / १ ९ ७७ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये समापन करण्यासाठी वाचले क्र . १ अन्वयेचा दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा 
दिलेला आदेश कायम करीत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये अवसायक श्री . कुलकर्णी हनुमंत शंकरराव , 
प्रमाणित लेखापरीक्षक ( अवसायन पॅनल अ . क्र . २१ ) यांच्या ऐवजी श्रीमती 
एम . बी . मोरे , मुख्य लिपीक , संलग्न सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा , 
यांची नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


संजय पो . जाधव , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


८ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

क ( २ ) व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 

वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अ . आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / सोनारी मसहसं / २४ ९ / २०२२ दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा 
अंतरीम अवसायन आदेश . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 

३. या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . सनिप / अंतरिम आदेशा बाबत / १७५ / 
२०२२ , दिनांक १७/०२/२०२२ . 


भाग १ - पुरवणी 


प्रस्तावना 

क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अव आदेश / कलम १०२ ( १ ) / सोनारी 
मजूर / ७७२ / २०२२.- ज्या अर्थी सोनारी मजूर सहकारी संस्था म . सोनारी , 
ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्या खालील नियम १ ९ ६१ अन्वये नोंदणी झालेली सहकारी संस्था 
असून तीचा नोंदणी क्र . व नोदंणी दिनांक OSM / PRA / PRD / L / १३२१ / 
२००१ दिनांक ०८/०३/२००१ असा आहे . सदर संस्था वैद्यानिकदृष्ट्या या 
कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 


आणि , 

ज्या अर्थी , या कार्यालयाने वाचले क्र .१ अन्वये अंतिम अवसायानाचे 
आदेश पारीत करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणने सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . आणि , 

ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र . ३ रोजीच्या पत्रान्वये संस्थेस 
वाचले क्र . ०१ चा आदेश कोव्हिड -१ ९ च्या प्रादर्भावामुळे झालेल्या 
लॉकडाऊनमुळे सदरचे आदेश संस्थेस प्राप्त झाले नसल्याचे समजून 
संस्थेस सदर अंतिम आदेशाची प्रत पुन्हा देवून दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजी 
किंवा त्यापुर्वी आपले म्हणने सादर करणे बाबत अंतिम संधी देण्यात 
आलेली होती . आणि , 

ज्याअर्थी , सदर संस्थेने संदर्भ क्र .३ च्या पत्राच्या अनुषंगाने पुनःश्च 
उपस्थित राहून लेखी खुलासा म्हणजे सादर करणेबाबत संधी देवूनही 
संस्थेने खुलासा सादर केलेला नाही . 

त्याअर्थी , संस्थेस त्यांची बाजू मांडण्यास नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार 
पुरेशी संधी देवूनही संस्था सुरु करणेबाबत सभासदांना आस्था राहिलेली 
नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे अंतरीम आदेश कायम 
करणे आदेश देत आहे . 


अंतिम अवसायन आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद 
असा आदेश देतो की , सोनारी मजूर सहकारी संस्था म . सोनारी , ता . 
परंडा , जि . उस्मानाबाद नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / १३२१ / २००१ 
दिनांक ०८/०३/२००१ अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये समापन करण्यासाठी वाचले 
क्र . १ अन्वयेचा दि . २२/०३/२०२१ रोजीचा दिलेला आदेश कायम करीत 
आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) 
अन्वये अवसायक श्री . कुलकर्णी हनुमंत शंकरराव , प्रमाणित लेखापरीक्षक 
( अवसायन पॅनल अ.क्र . २१ ) यांच्या ऐवजी श्रीमती एम . बी . पवार , बँक 
इन्सपेक्टर , उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . उस्मानाबाद , 
शाखा सोनारी यांची नेमणूक करीत आहे . 

रोजी माझ्या सही 

सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


संजय पो . जाधव , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


९ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , परंडा यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
क ( २ ) व ( ४ ) , कलम १०३ अन्वये आदेश 

वाचले : - १ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / प्रशासन / अंतिम अ . आदेश / 
कलम १०२ ( १ ) / अंबिका / १००३ / २०२१ दि . १६/१२/२०२१ रोजीचा अंतरीम 
अवसायन आदेश . 

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
मधील तरतुदी 


प्रस्तावना 

क्र . सनिप / प्रशासन / अंतिम अव आदेश / कलम १०२ ( १ ) / अंबिका 
मजूर / ७७५ / २०२२.- ज्या अर्थी अंबिका मजूर सहकारी संस्था म . 
गोसावीवाडी , ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व त्या खालील नियम १ ९ ६१ अन्वये नोंदणी 
झालेली सहकारी संस्था असून तीचा नोंदणी क्र . व नोदंणी दिनांक OSM / 
PRA / PRD / L / ५ ९ ४ / १ ९ ८० दिनांक १ ९ / ० ९ / २०८० असा आहे . सदर संस्था 
वैद्यानिकदृष्ट्या या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते . 


आणि , 

ज्या अर्थी , या कार्यालयाने वाचले क्र .१ अन्वये अंतिम अवसायानाचे 
आदेश पारीत करुन संस्थेचे सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रे व पुराव्यांसह आक्षेप / 
हरकती / म्हणने सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते . आणि , 

ज्या अर्थी या कार्यालयाने वाचले क्र . १ अन्वयेचा आदेश संस्थेस 
दिनांक ०७/०४/२०२२ रोजी प्राप्त होऊनही संस्थेने सदर बाबत कोणतेही 
म्हणणे अथवा खुलासा सादर केलेला नाही . आणि 

ज्याअर्थी , संस्थेस नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार पुरेशी संधी देवूनही 
त्यांनी अवसायनाबाबत कोणतेही म्हणणे सादर न केल्याने संस्थेचे याबाबत 
काहीही म्हणने नाही असे समजण्यात येते . 


त्याअर्थी संस्था सुरु करणेबाबत सभासदांना आस्था राहिलेली 
नसल्याचे माझे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश कायम 
करणेबाबत आदेश आहे . 


अंतिम अवसायन आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ व कलम 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पो . जाधव , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था परंडा , ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद असा 
आदेश देतो की , अंबिका मजूर सहकारी संस्था म . गोसावीवाडी , ता . परंडा , 
जि . उस्मानाबाद नोंदणी क्र . OSM / PRA / PRD / L / ५ ९ ४ / १ ९ ८० दिनांक 
१ ९ / ० ९ / १ ९ ८० अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्थेबाबत कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये समापन करण्यासाठी अंतिम अवसायनात घेवून 
१०३ ( १ ) अन्वये म्हणून श्री . व्ही . एन . गावयकवाड , बँक इन्सपेक्टर अवसायक 
जि . म.स. बँक शाखा अंबी यांची नेमणूक करणेबाबत वाचले १ अन्वयेचा दि . 
१६/१२/२०२१ रोजीचा दिलेला आदेश कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दि .२ ९ / ०६ / २०२२ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


स्थळ- परंडा 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ . 


संजय पो . जाधव , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , परंडा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद . 


१० 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था गंगापूर यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . सनिगं / प्र . २ / कर्म पत / नोंदणी / ८७० / २०२२ - सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ता . गंगापूर या अधिसुचनेद्वारे अधिसुचित करीत आहे कि , 
श्री गणेश कर्मचारी सहकारी पतसंस्था म . वाळूज ता . गंगापूर जि . 
औरंगाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ३० मधील 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविलेली आहे . जिचा नोंदणी क्र . अजीडी / जी.पी.आर / 
आरएसआर / सीआर / ६४१ / २२ दिनांक ३०/०६/२०२२ आहे . 


दिनांक ३०/०६/२०२२ . 
ठिकाण : - गंगापूर 


उपनिर्दीष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी नियम 
१ ९ ६१ चे नियम क्र . १० अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती 
संस्था असुन उपवर्गीकरण : - पतपूरवठा संस्था असे करण्यात आलेले 
आहे . 


२२७३ 


११ 


दिनांक २५/०७/२०२२ . 

ठिकाण : - बीड 


- 


के . एम चौधरी , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था ता . गंगापूर . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था बीड यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . प्रशासन / श्री नगदनारायण अर्बन / नोंदणी / ३५ ९ ७ / २०२२ - जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड हे या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत 
की , नगदनारायण अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . बीड हे संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलीअसून जिचा नोंदणी बीएचआर / बीएचआर / आरएसआर / सीआर / १६६ / 
२०२२ दिनांक २५ जुलै , २०२२ असा आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम 
१ ९ ६२ चे नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " 
उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


समृत जाधव , 
जिल्हा निबंधक , 
सहकारी संस्था बीड . 


२२७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१२ 

प्र . उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 

महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


. 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे 
की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला 
सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे 
भरपाई करण्यात येणार नाही . सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम 
( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादनजायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


oc aw w 


प्रकल्पाचे नांव - 


गावाचे नांव : - धनगरवाडी ता . बीड जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 

०.३५ 


१ ९ ७ पै 

१ ९ ७ पै 


अ.क्र . 


१ ९ ७ पै 

१ ९ ७ पै 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


एकुण 


परिशिष्ट २ 
गाव तलाव धनगरवाडी 
ता . जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव धनगरवाडी 
ता . जि . बीड 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


भाग १ - पुरवणी 


ता . जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


०.०२५ 

०.०२५ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव धनगरवाडी 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.०२५ 

०.४२५ 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २५.०८.२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 

प्र . उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 


१३ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना कलम १ ९ 

क्रमांक २०२१ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर -१६ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक २०२१ / उजाअ / लसिका / सिआर -०४ ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक 
११ पान क्र . ५३ ९ ते ५४० वर दिनांक ५-११ एप्रिल २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गावाचे नाव : - गोरठा ता . उमरी जि . नांदेड 

अ.क्र . 


१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 


5 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 


२७८ 

२७८ 

२७१/३ 

२७० 

२७० 

२७० 

२५६ 

२५ ९ 

२५ ९ 

२६१ 

२३० 

२२ ९ 

२२ ९ 


संपादीत क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 

०.१४ 


०.३१ 

०.१४ 

०.०८ 

०.३८ 

०.१८ 


०.८२ 

०.२२ 

०.३३ 

७.४१ 


०.२१ 

३.२७ 


एकुण 

अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 


दिनांक : - २६/०८/२०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 


प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव उमरी शहर वळण रस्त्याच्या ० ते 
४.५०० कि.मी . मौ.गोरठा ता . उमरी जि.नांदेड 


२२७५ 


प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव उमरी शहर वळण रस्त्याच्या • ते 
४.५०० कि.मी . मौ . गोरठा ता . उमरी जि.नांदेड 
समाजाला होणार लाभ : दळण - वळण 


अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 


गावाचे नाव- मौ . गोरठा ता . उमरी जि . नांदेड 

लागु नाही 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

लागु नाही 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


२२७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , 


१४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : श्री नि . सु . ब्रुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांचे पत्र क्रमांक ३६१/२०२२ , दिनांक ०२/०६/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब -२ ( १ ) / ४३३४ / २०२२ - श्री . नि.सु. बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक ०५/०६/२०२२ ते ० ९ / ०६ / २०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १०/०६/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे दिनांक 
०५/०६/२०२२ रोजीचे विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री . खलाने , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांनी पहावा आणि जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री . डोरनपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव यांनी पहावा . 


:: ३ :: 

दिनांक ०६/०६/२०२२ ते ० ९ / ०६ / २०२२ या कालावधीतील विशेष 
अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावा आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - ०३ जुन , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापुर यांचे पत्र जा . क्र . ३६ ९ / २०२२ , दिनांक ०१/०६/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 
कार्यालयीन आदेश 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


क्र.ब -२ ( १ ) / ४३०६/२०२२ . - - श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ३०/०५/२०२२ ते ३१/०५/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकुण दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . डी . बिरहारी , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ०२ जुन २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एस . एल . सोयंके , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . २२१२/२०२२ दिनांक ०७/०६/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब -२ ( १ ) / ४४३६ / २०२२-- श्रीमती एस . एल . सोयंके , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/०६/२०२२ 
ते ०८/०६/२०२२ या एकूण ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एल . सोयंके , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एल . सोयंके , ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 
असत्या . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०८ जुन , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली 
यांचे पत्र जा . क्र . ८६१/२०२२ , दिनांक ०७/०६/२०२२ अन्वये प्राप्त अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा विहीत नमुन्यातील अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब -२ ( १ ) / ४४४१ / २०२२-- श्री दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दिनांक १३/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ या एकूण ( ६ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ११/०६/२०२२ व १२ / ०६ / 
२०२२ आणि रजेच्या पुढे दिनांक १ ९ / ०६ / २०२२ या तीन दिवसांची सुट्टी 
जोडून , दिनांक १०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह शिल्लक रजेच्या अटीस अधीन राहून मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाण त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दिनेश ए . कोठलीकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते 


:: २ :: 

श्री दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायालय -१ , बिलोली न्यायालयाचे विशेष अधिकार 
क्षेत्रातील काम श्री एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी पहावे 
आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावे . 


जिल्हा न्यायालय -१ , बिलोली या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरीत करण्यासाठी श्री एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ० ९ जून , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री आर . डी . गाडवे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भोकर यांचा 
अर्जित रजेचा विहित नमुन्यातील अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब -२ ( १ ) / ४४६३ / २०२२ -- श्री आर . डी . गाडवे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ , भोकर याची महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक ०७/०६/२०२२ ते ० ९ / ०६ / २०२२ या एकूण ( ३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


२२७७ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर . डी . गाडवे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . डी . गाडवे तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ :: 

श्री आर . डी . गाडवे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायालय -१ , भोकर न्यायालयाचे विशेष अधिकार 
क्षेत्रातील काम जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड आणि जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , भोकर यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - १० जून , २०२२ , 


श्रीकांत ल . आणेकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


१ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती बी . एन . एम . देशमुख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र .२२६२ / २०२२ , दिनांक १३/०६/२०२२ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब - २ ( १ ) / ४५०६ / २०२२-- श्रीमती बी . एन . एम . देशमुख चौथे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०६/२०२२ व 
१४/०६/२०२२ या ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एन . एम . देशमुख , चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एन . एम . देशमुख , चौथे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 

श्रीमती बी . एन . एम . देशमुख , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत चौथे सह दिवाणी 
न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , नांदेड न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज 
श्रीमती एस . एल . सोयंके पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड . दिनांक : - १४ जून , २०२२ . 

जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२२७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


२० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांचे पत्र क्र . २४७४/२०२२ दिनांक १३/०६/२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

- 

क्र . ब- २ ( १ ) / ४५०७ / २०२२- श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १५/०६/२०२२ ते १८ / ०६ / २०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
१ ९ / ०६ / २०२२ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक १४/०६/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अर्जित रजेच्या शिलकेस अधीन राहून 
मंजूर करण्यात येते . 


1 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . एस . बारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री एम . एस . पौळ , 
दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी पहावा . 

सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , मुखेड या आस्थापनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयंकावर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरीत करण्यासाठी श्री एम . एस . पौळ , दूसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १४ जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र क्र . ३२८/२०२२ . दिनांक १३/०६/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब २ ( १ ) / ४५२५ / २०२२. श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी 
-- 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१ ९ / ०६ / २०२२ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक १५/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री रा , रा , राऊत , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , कंधार न्यायालयाचे 
विशेष अधिकार क्षेत्रातील कामकाज दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांनी आणि जरुरी व तात्कालीक कामकाज सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 


दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , कंधार या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व 
प्रकारच्या देयंकावर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी 
करुन रक्कम आहरीत करण्यासाठी श्री आर . ए . ए . खतीब , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड . दिनांक : - १४ जून , २०२२ . 


प्रमुख 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री एस . बी . डिगे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांचे 
पत्र क्रमांक ४४ ९ ० / २०२२ , दिनांक १३/०६/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब - २ ( १ ) / ४५२३ / २०२२ -- श्री . एस . बी . डिगे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४/०६/२०२२ ते १७/०६/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . डिगे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . डिगे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती यु . व्ही . इंदापुरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - १३ जून , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


२३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . ब - ( २ ) 
४३७ ९ / २०२२ दिनांक ०६/०६/२०२२ 

२. श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ४४८५/२०२२ दिनांक १३/०६/२०२२ 
कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब २ ( १ ) / ४५२२ / २०२२. श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , नांदेड यांची संदर्भीय आदेश क्रमांक ०१ अन्वये दिनांक 
०७/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ या कालावधीची अर्जीत रजा मंजूर करण्यात 
आली आहे . 


- 


तथापि , संदर्भीय पत्र क्रमांक ०२ अन्वये श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड यांच्या विनंतीवरुन दिनांक ११/०६/२०२२ ते 
१३/०६/२०२२ या एकूण ( ०३ ) दिवसांची मंजूर झालेली अर्जीत रजा , याद्वारे 
रद्द करण्यात येते . 

नांदेड . दिनांक : -१४ जून , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


२४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : श्री . ए . आर . धामेचा , अति , सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
यांचे पत्र क्रमांक ५१८६/२०२२ , दिनांक १०/०६/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

सह 

क्र.ब - २ ( १ ) / ४५०० / २०२२ - श्री . ए . आर . धामेचा , अति . 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १५/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
१ ९ / ०६ / २०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १४/०६/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . आर . धामेचा , अति . सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . धामेचा , अति 
सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

अति सह जिल्हा न्यायाधीश नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एस . ई . बांगर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - १३ जून , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


२२७ ९ 


२५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : 

श्री . व्ही . एम . गायकवाड , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांचा पृष्ठांकन क्र . ११५४ / २०२२ , दिनांक 
२१/०६/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब - २ ( १ ) / ४७११ / २०२२. श्री . व्ही . एम . गायकवाड , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७/०६/२०२२ व 
१८/०६/२०२२ या एकूण ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १ ९ / ०६ / २०२२ 
रोजीची सुट्टीचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री व्ही . एम . गायकवाड , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री व्ही , एम . गायकवाड , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
:: २ :: 


श्री व्ही.एम. गायकवाड , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दूसरे सह दिवाणी न्यायालय , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी 
आदेशान्वये श्री एस . एल . वैद्य , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांनी पाहिले आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २१ जून , २०२२ . 


सी . व्ही . मराठे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांचे पत्र जा . क्र . ५६७ / २०२२ , दिनांक २१/०६/२०२२ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब- २ ( १ ) / ४७२७ / २०२२. श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/०६/२०२२ ते 
२४/०६/२०२२ या चार ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , अर्जीत रजेच्या शिलकीच्या 
अधिन राहून दिनांक २०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


२२८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोंली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ :: 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस . ए . हरणे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांनी 
पहावा . तसेच त्यांना सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , बिलोली या 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा - यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर 
देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २१ जून , २०२२ . 


सी . व्ही . मराठे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : श्री वाय . बी . गमे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मुखेड 
यांचे पत्र क्र . २५५५/२०२२ , दिनांक २१/०६/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब - २ ( १ ) / ४७३४ / २०२२ - श्री वाय . बी . गमे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक २७/०६/२०२२ ते ०१/०७/२०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २६/०६/२०२२ रोजीची 
सुट्टी जोडून , दिनांक २५/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यशाळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०२/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री वाय . बी . गमे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री वाय . बी . गमे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री वाय . बी . गमे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , मुखेड न्यायालयाचे 
जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री आर . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - २२ जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


२८ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - १ जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . ४६५३ / 
२०२२ , दिनांक १८/६/२०२२ . 

२ मा . दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . 
२४५१ / २०२२ , दिनांक २१/०६/२०२२ अन्वये प्राप्त श्री एस . ए . खलाने , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक 
२१/०६/२०२२ व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब - २ ( १ ) / ४७३५ / २०२२- जिल्हा न्यायालय , नांदेड संदर्भीय 
आदेश क्र . १ अन्वये श्री एस . ए . खलाने , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांची मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २१/०६/२०२२ ते 
२४/०६/२०२२ या एकूण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या विनंतीवरुन 
याद्वारे रद्द करण्यात येते . 

नांदेड . दिनांक : - २२ जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . 
२४०२/२०२२ अन्वये प्राप्त श्रीमती एस . एम . बिरहारी , सहावे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक १८/०६/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब - २ ( १ ) / ४७०३ / २०२२- श्रीमती एस . एम . बिरहारी , सहावे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/०६/२०२२ व 
२१/०६/२०२२ या एकूण ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १ ९ / ०६ / २०२२ 
रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक १८/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २२/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एम . बिरहारी , सहावे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बिरहारी , 
सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


:: २ :: 

श्रीमती एस . एम . बिरहारी , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सहावे सह दिवाणी 
न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , मुखेड न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज श्रीमती एस . एल . सोयंके , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - २० जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


३० 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

: 

वाचले श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांचे पत्र क्र . २५३१/२०२२ दिनांक २०/०६/२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब २ ( १ ) / ४७०२ / २०२२- श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२/०६/२०२२ ते २४/०६/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
२१/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५/०६/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अर्जित रजेच्या 
शिलकेस अधीन राहून मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . एस . बारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री एम . एस . पौळ , दूसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी पहावा . 


सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , मुखेड या आस्थापनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरीत करण्यासाठी श्री एम . एस . पौळ , दूसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २० जून , २०२२ 


एस . ई . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३१ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र क्र . ३८५/२०२२ , दिनांक १८/०६/२०२२ अन्वये परावर्तीत 
रजेचा विहित नमुन्यातील अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ४६७४ / २०२२- श्री एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १५/०६/२०२२ ते १७/०६/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या ( ३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते हे पुर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


२२८१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . एस . बुद्रुक , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ :: 

श्री एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सदर न्यायालयाचे स्थायी आदेशान्वये विशेष 
अधिकार क्षेत्रातील कामकाज श्री आर . बी . राजा , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी व जरुरी व तात्कालीक कामकाज 
श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २० जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - मा . दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन 
क्र . २३८५ / २०२२ , दिनांक १८/०६/२०२२ अन्वये प्राप्त श्री एस . ए . 
खलाने , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र 
दिनांक १७/०६/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ४६५३ / २०२२- श्री एस . ए . खलाने , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/०६/२०२२ 
ते २४/०६/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . ए . खलाने , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . ए . खलाने , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री एस . ए . खलाने , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सदर न्यायालयाचे जरुरी व 
तात्कालीक कामकाज श्री आर . बी . राजा , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - १८ जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२२८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


३३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद 
यांचे पत्र क्र .२२७ / २०२२ , दिनांक १६/०६/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब- २ ( १ ) / ४६२१ / २०२२- श्री एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , अर्जित रजेच्या 
शिलकेस अधीन राहून व दिनांक १ ९ / ०६ / २०२२ रोजीची सुट्टी जोडून , 
दिनांक १५/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . ए . हरणे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री एस . ए . हरणे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सदर न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज श्रीमती व्ही . व्ही . सारवरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 

दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद या आस्थापनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरीत करण्यासाठी श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १७ जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


३४ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री मोहन एस . पौळ , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मुखेड यांचे पत्र क्र . ८५७ / २०२२ , दिनांक १७/०६/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री मोहन एस . पौळ , दूसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


क्र.ब - २ ( १ ) / ४६४१ / २०२२- श्री मोहन एस . पौळ , दूसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/०६/२०२२ व 
२१/०६/२०२२ या ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १ ९ / ०६ / २०२२ रोजीच्या 
रिमांडचे काम संपल्यानंतर पासून ते दिनांक २२/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री मोहन एस . पौळ , दूसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री मोहन एस . पौळ , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सदर न्यायालयाचे जरुरी व 
तात्कालीक कामकाज श्री एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मुखेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - १८ जून , २०२२ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३५ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर यांचे पत्र क्र . ४३८/२०२२ , दिनांक १८/०६/२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ४६४२ / २०२२. श्री एम . डी . बिरहारी , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/०६/२०२२ ते २२/०६/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
१ ९ / ०६ / २०२२ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १८/०६/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . डी . बिरहारी , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्धापूर न्यायालयाचे दिनांक 
१ ९ / ०६ / २०२२ रोजीचा जरुरी व तात्कालीन कामकाज श्रीमती रुहिना 
अंजूम , तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , नांदेड यांनी , दिनांक २०/०६/२०२२ 
रोजी श्रीमती पी . एस . जाधव , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी व दिनांक २१ ते २२/०६/२०२२ रोजीचे कामकाज 
श्री एम . आर . सोबणी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 

३७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : 

श्री एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मुखेड यांचे पत्र जा . क्र . ९ ३३ / २०२२ , दिनांक ३०/०६/२०२२ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद या आस्थापनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरीत करण्यासाठी दिनांक २०/०६/२०२२ रोजी 
श्रीमती पी . एस . जाधव , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
अर्धापूर तर दिनांक २१ व २२/०६/२०२२ रोजी श्री एम . आर . सोबणी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १८ जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३६ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा न्यायाधीश - २ , कंधार जोड 
न्यायालय , मुखेड यांचे पत्र जा . क्र . २६५०/२०२२ , दिनांक ३०/०६/२०२२ व 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब - २ ( १ ) / ४ ९ ६० / २०२२- श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७/०६/२०२२ 
ते २ ९ / ०६ / २०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , शिल्लक अर्जित रजेच्या अटीस अधीन राहुन , रजेच्या मागे दिनांक 
२६/०६/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा न्यायाधीश 
२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . बी . महाले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 
असत्या . 


:: २ 

उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय 
मुखेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश 
१ , कंधार यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ३० जून , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२२८३ 


कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ४ ९ ७ ९ / २०२२. श्री एम . एस . पौळ , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/०७/२०२२ व 
०२/०७/२०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
०३/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ३०/०६/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . पौळ , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड व २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . पी . डी . आझादे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे . 

नांदेड . दिनांक : - ३० जुन , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र .२५६७ / २०२२ , दिनांक २८/०६/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब २ ( १ ) / ४ ९ ८० / २०२२- श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८/०६/२०२२ व 
२ ९ / ०६ / २०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


२२८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एम . एन . 
देशमुख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहील्या असत्या . 


:: २ :: 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ३० जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


३ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश - १ , कंधार यांचे 
पत्र जा . क्र .१३३५ / २०२२ , दिनांक ३०/०६/२०२२ अन्वये प्राप्त अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा विहीत नमुन्यातील अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब - २ ( १ ) / ४ ९ ८३ / २०२२- श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०६/२०२२ ते ०२/०७/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
०३/०७/२०२२ या रोजची सुट्टी जोडून मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , कंधार हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . ए . आनंद , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 

श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश - १ , कंधार यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायालय -१ , कंधार न्यायालयाचे विशेष अधिकार 
क्षेत्रातील काम श्री एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावे 
आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री आर . आर . राऊत , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे . 


जिल्हा न्यायालय -१ , कंधार या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयंकावर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरीत करण्यासाठी श्री आर . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ०१ जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


४० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती अश्विनी भु . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र .१४०१ / २०२२ , दिनांक २३/०६/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ४८४३ / २०२२- श्रीमती अश्विनी भु . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७/०६/२०२२ ते 
२ ९ / ०६ / २०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
शिल्लक अर्जित रजेच्या अटीस अधिन राहून , रजेच्या मागे दिनांक 
२६ / ०६ / २०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २५/०६/२०२२ 
रोजीच्या कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ३०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती अश्विनी भू . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अश्विनी भु.पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


भाग -२ 

श्रीमती अश्विनी भु . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . आर . 
एम . लोळगे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी 
पहावे , तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) या 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचां - याच्या वेतन देयंकावर तसेच इतर 
देयंकावर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 
नांदेड . दिनांक : २४ जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


४१ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . १४० ९ / २०२२ , दिनांक 
२४/०६/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ४८४२ / २०२२.- श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७/०६/२०२२ 
व १८/०६/२०२२ या एकूण ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
१ ९ / ०६ / २०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , कार्योत्तर मंजूर करण्यात 

येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग -२ 

श्री जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 
श्री . आर . एम . लोळगे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
बा . यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २४ जून , २०२२ . 


४२ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

२ 


वाचले : श्री एस . ए . खलाने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . २४६५/२०२२ , दिनांक २३/०६/२०२२ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब २ ( १ ) / ४८४४ / २०२२- श्री एस . ए . खलाने , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७/०६/२०२२ ते 
०१/०७/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . ए . खलाने , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . ए . खलाने , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड , यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - २४ जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२२८५ 


४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री . चं वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र क्र . 
४ ९९ ६ / २०२२ , दिनांक ०१/०७/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . 

ब २ ( १ ) / ५०२१ / २०२२- श्री चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/०७/२०२२ ते ०८/०७ / २०२२ पर्यत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , शिल्लक 
अर्जित रजेच्या अटीस अधीन राहुन , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व 
१०/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०३/०७/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चं वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ :: 

उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - ०२ जुलै , २०२२ . 


४४ 


श्रीकांत ल . आणेकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री आ . द . सुर्यवंशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भोकर यांचे पत्र जा . क्र . ३८७/२०२२ दि . ०१/०७/२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ५०१२ / २०२२ - श्री . आ . द . सुर्यवंशी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/०७/२०२२ ते ०६/०७/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ०३/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक 
०२/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०७/०७/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


२२८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . द . सुर्यवंशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . द . सुर्यवंशी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . ए . बी . रेडकर , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उमरी यांनी पहावे , तसेच त्यांना सह 
दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , भोकर आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचा - यांच्या वेतन देयंकावर तसेच इतर देयंकावर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे 
व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान 
करण्यात येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ०२ जुलै , २०२२ . 


: 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


४५ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले श्री . वाय . बी . गमे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , जोड 
न्यायालय , मुखेड यांचे पत्र क्र . २६६४/२०२२ , दिनांक ०२/०७/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब- २ ( १ ) / ५०१३ २०२२ - श्री . वाय . बी . गमे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२/०७/२०२२ या एक ( १ ) 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०३/०७/२०२२ रोजीच्या 
सुट्टीचा फायदा जोडून मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वाय . बी . गमे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वाय . बी . गमे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेंले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , जोड 
न्यायालय मुखेड यांच्या न्यायालयाचा विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार 
श्री आर . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांनी 
पहावा तसेच जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . पी . डी . आझादे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : -०२ जुलै , २०२२ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


शके १ ९ ४४ 


- 


४६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले : - श्री . डी . ए . कोठलीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांचे 
पत्र जा . क्र . १० ९ २ / २०२२ , दिनांक ०१/०७/२०२२ अन्वये प्राप्त अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा विहीत नमुन्यातील अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब २ ( १ ) / ४ ९ ८ ९ / २०२२ श्री . डी . ए . कोठलीकर , जिल्हा 


भाग १ - पुरवणी 


- 


न्यायाधीश -१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 

मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/०७/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या शिलकेस अधिन 
राहून , रजेच्या मागे दिनांक ०३/०७/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक 
० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ या एकूण तीन दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा 
जोडून दिनांक ०२/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
११/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुवीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री डी . ए . कोठलीकर , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री डी . ए . कोठलीकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

श्री डी . ए . कोठलीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायालय - १ , बिलोली न्यायालयाचे विशेष अधिकार 
क्षेत्रातील काम श्री एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावे 
आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावे . 

जिल्हा न्यायालय -१ , बिलोली या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयंकावर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरीत करण्यासाठी श्री एन.एस. बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ०१ जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


४७ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

: 

वाचले श्री . एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांचे पत्र क्र . २६७४/२०२२ , दिनांक ०४/०७/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब - २ ( १ ) / ५०८३ / २०२२. श्री . एन . एस . बारी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६/०७/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , शिल्लक 
अर्जित रजेच्या अटीस अधीन राहून , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व 
१०/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०५/०७/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एस . बारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड 
यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एम . एस . पौळ , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०४ जुलै , २०२२ . 


४८ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . ४८४३ / 
२०२२ , दिनांक २४/०६/२०२२ . 


२. श्रीमती अश्विनी भु . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव बा . यांचे पत्र क्र .१४७४ / २०२२ , दि .०२ / ०७ / २०२२ व सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब - २ ( १ ) / ५१०० / २०२२ - श्रीमती अश्विनी भु . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०६/२०२२ दोन ( १ ) 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती अश्विनी भू . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अश्विनी भु . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव बा . यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ०५ जुलै , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


२२८७ 


४ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले : श्रीमती एस . बी महाले , जिल्हा न्यायाधीश - २ , कंधार जोड 
न्यायालय , मुखेड यांचे पत्र क्र . २६८१/२०२२ , दिनांक ०५/०७/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


क्र . ब - २ ( १ ) / ५० ९ ८ / २०२२- श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६/०७/२०२२ 
ते ०८/०७/२०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ रोजीच्या 
सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०५/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ११/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . बी . महाले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 

असत्या . 


:: २ :: 

उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायाधीश - २ , कंधार जोड न्यायालय 
मुखेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा 
न्यायाधीश १ , कंधार यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०५ जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


५० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले श्री . ए . आर . धामेचा , अति . सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
यांचे पत्र क्रमांक ५ ९ ६२ / २०२२ , दिनांक ०४/०७/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . ब - २ ( १ ) / ५० ९९ / २०२२. - श्री . ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त सह 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ९ व १०/०७/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक १७/०७/२०२२ रोजीच्या 
सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . धामेचा , 
अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२२८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , 


:: २ :: 

श्री . धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ रोजीचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी पहावा . तसेच 
दिनांक ११/०७/२०२२ ते १७/०७/२०२२ पर्यतचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री सी . व्ही . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश २ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - ०५ जुलै , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


५१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . २७०१/२०२२ , दिनांक ०४/०७/२०२२ व सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब - २ ( १ ) / ५१२६ / २०२२. श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५/०७/२०२२ ते ०८/०७/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा 
जोडून , दिनांक ०४/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ११/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . आर . सोवनी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०५ जुलै , २०२२ 


एस . ई . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


शके १ ९ ४४ 


- 


५२ 


जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्री आर . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र क्र . ४० ९ / २०२२ , दिनांक ०४/०७/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब २ ( १ ) / ५१५३ / २०२२- श्री आर . आर . राऊत , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०७/२०२२ ते १६/०७/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ९ व १०/०७/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक १७/०७/२०२२ रोजीच्या 
सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर . आर . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . आर . राऊत , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


: २ : 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या 
न्यायालयाचा विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री वाय . बी . गमे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड यांनी पहावा तसेच 
दि .११ / ०७ / २०२२ ते १७/०७/२०२२ पर्यतचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री पी . डी . आझादे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०७ जुलै , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , शके १ ९ ४४ 


५३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्री . आ . द . सुर्यवंशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भोकर यांचे पत्र जा . क्र . ३ ९ ८ / २०२२ दि . ०७/०७/२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ५१५२ / २०२२ - श्री . आ . द . सुर्यवंशी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/०७/२०२२ रोजी एक ( १ ) 
दिवसांची वाढीव अर्जित मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . द . सुर्यवंशी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . द . सुर्यवंशी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . ए . बी . रेडकर , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उमरी यांनी पहावे . 

नांदेड . दिनांक : - ०७ जुलै , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


- 


५४ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 
- 


वाचले : - श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कंधार यांचे पत्र क्र . २० ९ ६ / २०२२ , दिनांक ०६/०७/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब २ ( १ ) / ५१५१ / २०२२- श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०७/२०२२ व 
१२/०७/२०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ रोजीच्या सुट्टया जोडून , 
दिनांक ०८/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ / 
०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


२२८ ९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


: २ : 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचे 
दिनांक ० ९ / ०७ / २०२२ व १०/०७/२०२२ रोजीचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री . एस . एल . वैद्य , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी 
पहावा . तसेच दिनांक ११/०७/२०२२ व १२/०७/२०२२ रोजीचे जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री . पी . डी . आझादे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 

२ 

नांदेड . दिनांक : -०७ जुलै , २०२२ 


एस . ई . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


५५ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : 

श्री . एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मुखेड यांचे पत्र जा . क्र . ९ ३३ / २०२२ दि . ३०/०६/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब - २ ( १ ) / ४ ९ ७ ९ / २०२२. - श्री . एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/०७/२०२२ व ०२/०७/२०२२ या 
दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०३/०७/२०२२ रोजीच्या 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ३०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ०४/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . पौळ , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . पौळ , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड व २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . पी . डी . आझादे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे . 

नांदेड . दिनांक : - ३० जुन , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२२ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०२२ : भाद्रपद , २४-३० , 


५६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . २५६७/२०२२ , दि . २८ / 
०६/२०२२ व २ ९ / ०६ / २०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र.ब - २ ( १ ) / ४ ९ ८० / २०२२- श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८/०६/२०२२ 
व २ ९ / ०६ / २०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 
असत्या . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


२ :: 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड : - दिनांक : -३० जून , २०२२ . 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


